अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी 
अंगणवाडी सेविका यांचे मानधन अदा 
करण्यासाठी अर्थसंकल्पित केलेला निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.१४८/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :०६ जुले, २०१८ 


वाचा :- महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि-२०१८/प्र.क्र.१४८/का.६, 
दिनांक ७ एप्रिल २०१८ 


शासन निर्णय :- 

महिला व बाल विकास विभागामार्फत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र 
पुरस्कृत योजना आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई या 
कार्यालयाकडून राबविण्यात येत आहे. अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी 
सेविका यांना देण्यात येणाऱ्या मानधानासाठी सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेला 
निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
२. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना ही केंद्र पुरस्कृत योजना असून केंद्र व राज्य 
हिऱ्याचे निधीचे प्रमाण ६० : ४० असे आहे. केंद्र शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्याशिवाय 
अर्थसंकल्पित केलेली Shadow तरतूद खर्च करु नये अशा वित्त विभागाच्या सूचना आहेत. 
केंद्र शासनाकडून वेळेत निधी प्राप्त होत नसल्यामुळे अंगणवाडी सेविकांचे मानधन वेळेत 
अदा करणे शक्‍य होत नाही. यास्तव मानधनाची रक्‍कम उणे प्राधिकार पत्रावर काढण्यास 
मान्यता देण्याबाबत वित्त विभागास विनंती करण्यात आली होती. अपर मुख्य सचिव (वित्त) 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक २ जून २०१७ रोजी वित्त विभागाने बैठकीचे आयोजन केलेले 
होते. सदर बैठकीत सेविकांच्या मानधनाची अर्थसंकल्पित केलेली रक्‍कम केंद्र 
शासनाकडून निधी प्राप्त झाला नसला तरी खर्च करण्यास विभागास परवानगी देण्याचा 
निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 
३. अंगणवाडी सेविका / मदतनीस / मिनी अंगणवाडी सेविका यांना देण्यात येणाऱ्या 
मानधानासाठी सन २०१८-१९ मध्ये अर्थसंकल्पीत केलेल्या निधीपैकी ७०% निधी खर्च 
करण्यासाठी आयुक्‍त, एकात्मिक बाळ विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांना दिनांक ७ 
एप्रिल २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेला आहे. मानधन अदा 
करण्यासाठी निधी कमी पडत असल्यामुळे वित्त विभागाच्या सहमतीने राज्य 


शासन निर्णय क्रमांकः एबावि-२०१८/प्र.क्र.१४८/का.६ 


लेखाशिर्षाखाली शिल्लक असलेला ३०% निधी खर्च करण्यास पुढीलप्रमाणे शासन मान्यता 


देत आहे. 
(रुपये लाखात) 
लेखाशिर्ष बाब । अर्थसंकल्पीत । यापूर्वी वितरीत । आता वितरीत 
निधी केलेलानिधी करण्यात येत 
असलेला निधी 
२२३६१९४५ ०२- २४१२५.०३ १६८८८.०० ७२३७.०३ 
(राज्य) मजूरी 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 


संकेतस्थळावर 


उपलब्ध 


करण्यात 


आला 


असून 


त्याचा 


संकेताक 


२०१८०७०६११५३४५३८३० असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Zp 
o& S&S 2 eS 2 ae * 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


~~ ~— ष्ऱ्“ << 


Lalsing 
Ramchandra 
Gujar 


Digitally signed by Lalsing Ramchandra Gujar 
IN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


nd Child Development 
postalCode=400032, 


st=Ma 
25.4.2 164855c5793924cf2a352b442 
66d360de02a2494e1a64477bf79d694, 
cn=Lalsing Ramchandra Gi 

Date: 2018.07.06 13:03:51 +05'30" 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
सर्व,जिल्हा कोषागार अधिकारी 
आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, रायगड भवन, नवी मुंबई. 
सर्व जिल्हाधिकारी 
सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी (जिल्हा परिषद) 

सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (ग्रामीण/नागरी/आदिवासी) प्रकल्प 
वित्त विभाग (व्यय/६ ,अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई. 

(नियोजन विभाग/का.१४७२),मंत्राळय,मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


त्यांना कळविण्यात येते की, त्यांनी BDS प्रणालीवर निधी आयुक्‍त, एकात्मिक बाल 
विकास सेवा योजना,नवी मुंबई यांना वितरीत करावा. 
१४) निवड नस्ती -का-६. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


